सामान्य राज्य सेवा (गट-ब) अधीक्षक या संवर्गात 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पकास-२४२३/प्र.क्र.२७०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी,२०२४. 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : ससेप्र ४३१४/ प्र.क्र.८९/प्रशा.२, दि. १६.०८.२०१४. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक :विभाप-३३१८/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ दिनांक ०४/०२/२०१८ 
3. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : शिआका/आस्थाअ/१०६/परि.काला./सारासे/गट ब/१०८०२/२०२३/५८४८, 
दि.१८/०९/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवारांची सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गात अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती देऊन पायाभूत प्रशिक्षण 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची अधीक्षक व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या 
परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. श्रीमती नीलम रणजीत पाटील (श्रीमती नीलम सखाराम पाटील) यांची संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णया 
अन्वये सामान्य राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. श्री 
श्रीमती नीलम रणजीत पाटील (श्रीमती नीलम सखाराम पाटील) ह्या त्यांच्या रुजू दिनांकापासून विभागीय परीक्षेच्या 
योग्य संधी उपलब्ध झालेल्या नसल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. विभागीय 
परीक्षेच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये एका वर्षाने वाढ करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचेमार्फत दि.२७ व २८ 
ऑगस्ट, २०२२ रोजी विभागीय परिक्षा घेण्यात आली व त्याचा निकाल दिनांक ०७.१०.२०२२ अन्वये जाहिर करण्यात 
आला. सदर विभागीय परीक्षेमध्ये श्रीमती नीलम पाटील ह्या उत्तीर्ण झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि. २२.६.२०२१ च्या परिवीक्षा धोरणानुसार श्रीम.पाटील यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य राज्य सेवा गट-ब मधील अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये 
सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यडास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन 
कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या खालील अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद 
दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे 
चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.२७०/प्रशा-२ 


अ. |अधिकाऱ्याचे| शासन सेवेत |शासन सेवेत] रकाना-४ 


परिविक्षा रकाना-६ | परिविक्षा 

क्र. नाव नियुक्‍ती Vy मधील कालावधीत मधील । कालावधीत 
केलेल्या | झाल्याचा |दिनांकानुसार |घेतलेली अर्जित /। कारणामुळे | समाधानकार 
आदेशाचा । दिनांक | परिविक्षा | परिवर्तितरजाव | वाढलेला | करित्या पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण) कालावधी परिविक्षा | केल्यामुळे 
होण्याचा कालावधी पूर्ण शासन सेवा 

दिनांक होण्याचा ज्या 
दिनांक |दिनांकापासून 

पुढे चालू 

ठेवावयाची 

आहे तो 

दिनांक 


३२६ दिवस 
अर्जितरजा 


२८.०८.२०२३| २९.०८.२०२३ 


श्रीमती नीलम रणजीत पाटील (श्रीमती नीलम सखाराम पाटील) यांच्या शिस्तभंग विषयक किंवा फौजदारी 
किंवा विभागीय चौकडी किंवा न्यायालयीन कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम 


होणार नाही. 


३. श्रीमती नीलम रणजीत पाटील (श्रीमती नीलम सखाराम पाटील) यांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी तसेच त्यांना वार्षिक 


वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 


४. परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून दि.२२/०६/२०२१ रोजीच्या घोषित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥११॥॥8/०5॥॥०.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१५०४४७९०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
T | KA R A M WA M A N bien SENT OF AASHTO ou=SCHOOL EDUCATION AND 


प्रत, 


(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुकत यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


उर्वा4310010208693230९89७1473991८38024त020001808820342 
st=Maharashtra, 


)5C596B57A69FE04 1 09B8C8191E7389CFFSEDA3FAC16C6F8263BE 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.२७०/प्रशा-२ 


२. सर्व संचालक 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्त शिक्षण यांच्या कार्यालयामार्फत) 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


